स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा 
योजनेसाठी अनुसुचित जाती उप योजनांतर्गत 
(SCP) नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रअयो-२०२०/प्र.क्र.२२५/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: १५ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.रअयो-२०१६/प्र.क्र.२६०/आरोग्य-६, 
दिनांक १४ ऑक्टोंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना संदर्भाधिन दिनांक १४ ऑक्टोंबर, २०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते 
अपघात विमा योजनेसाठी अनुसुचित जाती उपयोजनांतर्गत (SCP) निधी उपलब्ध करून देण्याच्या 
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


मागणी क्र. एन-०३ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा- विषम चिकीत्सा 
७८९- अनुसुचित जातीसाठी विशोष घटक योजना 
(०१) अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१) (04) स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना (राज्यस्तर योजना) 
(कार्यक्रम) 
(२२१० एच १५१) दत्तमत 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


Demand No. N-03 


2210 - Medical and Public Health 

01- Urban Health Services - Allopathy 

789- Special Component plan for Scheduled Castes 

(01) Schemes under Scheduled Castes Sub Plan 

(01)(05) Swargiya Balasaheb Thackeray Road Accident Insurance 


Scheme (State Level Plan)(Scheme) 
(2210 H 151) voted 


31- Grant in Aid (Non-Salary) 


शासन निर्णय क्रमांकः रअयो-२०२०/प्र.क्र.२२५/आरोग्य-६, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०२१ 


२. सदर झासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग 
अनौ.संदर्भ क्र.१००१/व्यय-१४/२०२१, दिनांक ०६/१०/२०२१ अन्वये तसेच महाळेखापाल कार्यालय 
(लेखा व हकदारी) -१ यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक सं:ख.वि./चा-१/सा आ विभाग/यू ओ आर - 
६५/२०२०-२१/४६०, दिनांक २५.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११५१४४१०५७५१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Dattaram Mahadeshwar 


H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
a ny a y PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
talCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74206 


d390898bbe0690fead8f00f6a3eb, 
a a fa aa pseudonym=80E93D8EE476E7 190080D9A7194A8F4 
C4198CFFD, 
ber=09A8917EDE715503310B61D8A24357 


M a h a d e S h W a A945B188F3A254ABA25AC8365BB66E4EE8, 
=Sanjay Datt Mahi hwar 


(संजय महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई 


. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
९. 


नियोजन विभाग (का.१४७२/का.१४११) मंत्रालय, मुंबई. 


१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१४/अर्थसंकल्प-०७, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, अर्थसंकल्प (विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


